केंद्र RMT ~CPGRAMS Version १.० या 
पोर्टलवरील प्रलंबित तक्रारी दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.१५.०९.२०२४ या कालावधीतील fears मोहीमेव्दारे 
निकाली काढण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- पोर्टल-२०२४/प्र.क्र.५२/ समन्वय-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२४. 


IRA परिपत्रक :- 

राज्य शासनाचे आपले सरकार २.० व केंद्र शासनाचे CPGRAMS या दोन्ही पोर्टलचे 
दि.१८/०९/२०२३ पासून एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये, नागरिकांनी राज्य शासनाकडे दाखल 
केलेल्या थेट तक्रारींसह त्यांनी केंद्र शासनाकडे दाखल केलेल्या तक्रारींवर स्वतंत्ररित्या LOGIN करुन 
विभागांकडून तक्रारी निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही केली जाते. 


२. आपलेसरकार२.०या नविन पोर्टलवर दि.१८/०९/२०२३ पूर्वीच्या CPGRAMS Version १.० मधील 
तक्रारींचे सनियंत्रण करणे शक्य होत नसल्याने यावरील प्रलंबित तक्रारी निकाली काढण्याच्या दृष्टीने 
दि.२५.०८.२०२२, दि.११.०८.२०२३ दि.३१.१०.२०२३ व दि.१२ एप्रिळ, २०२४ च्या शासन परिपत्रकानुसार 
विशेष मोहीमा राबविण्यात आलेल्या आहेत. तसे निदेश देण्यात येवूनही संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांकडून अपेक्षित अशी कार्यवाही झालेली नाही. त्याचप्रमाणे शासन परिपत्रक दि.१२ एप्रिल, २०२४ 
अन्वये सूचना देऊन देखील अद्यापही तक्रारींचे निवारण झालेले नाही ही बाब प्रशासकीय दृष्ट्या योग्य नाही. 
सद्य:स्थितीत, (२१.०८.२०२४ रोजी पर्यंत), CPGRAMS Version १.० या पोर्टलवर एकूण २,११३ तक्रारी 
संबंधित विभागांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, केंद्र शासनास CPGRAMS Version १.० ही जुनी 
प्रणाली बंद करता येत नाही. 


३. दि.१८/०९/२०२३ पासून प्रणालीचे एकत्रिकरण होवून जवळ जवळ १२ महिन्यांचा कालावधी 
उलटूनही CPGRAMS Version १.० या पोर्टलवरील तक्रारी कर्यवाविना प्रलंबित राहिलेले 
आहेत.विभागाकडून केवळ CPGRAMS Version २.० या वरील THR संदर्भातच कार्यवाही केली जात 
असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र शासनाच्या स्तरावरुन नियमितपणे VC व्दारा आयोजित आढावा बैठकीत 
CPGRAMS Version १.० वरील प्रलंबित तक्रारी निकाली काढण्याबाबत सूचित केले जात आहे. त्यावेळी 
राज्याचे Nodal म्हणून या विभागाकडून “संबंधित विभागांना आवश्‍यक निदेश देण्यात येतील” असे आश्वासित 
केले जात आहे. वास्तविक पहाता, या पोर्टलवर, नागरिकांनी दाखल केलेल्या तक्रारी हया २०२२ पासून 
संबंधित विभागांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून या विषयी निश्चितच योग्य दखल 
घेतली जाईल, याची सर्व विभागातील “समन्वय अधिकारी” यांनी नोंद घेण्याची आवश्‍यकता आहे. 


४. सोबत, विभागनिहाय प्रलंबित तक्रारींबाबतचे विवरण पत्र जोडले आहे. या प्रलंबित तक्रारी निकाली 
काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी दि.०१.०९.२०२४ ते दि.१५.०९.२०२४ या कालावधीत विशेष मोहीम राबवून 
कार्यवाही करावी. CPGRAMS Version १.० ह्या प्रणालीबाबत काही तांत्रिक अडचणी असल्यास त्यासाठी 
संचालक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, ११ वा मजला, नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय यांच्याशी संर्पक 
साधावा. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः पोर्टल-२०२४/प्र.क्र.५२/ समन्वय-२ 


ष्‌. सदर शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०८३०१६३८५४८६०७ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक, डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAJENDRA GOPALKRISHNA GAIKWAD 
RAJ E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -GENERAL 


ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


GOPALKRISHNA on eee नील 
INumber=021D4BA37C61940F8B373F SBEB2D6BCA43B8F4858CE3A, 
G A | KWA D बया ८ व १ GOPALKRISHNA GAIKWAD 
(रा. गो. गायकवाड) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रत, 

१)मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 

रोसर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

Fas, एनआयसी, ११ वा माळा, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 

syed संबंधित विभागातील CPGRAMS (PG PORTAL) तक्रार नोडल अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

५)अप्पर मुख्य सचिव (प्र.सु.र व. का.) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
६)उप सचिव (कार्या - समन्वय-२) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई -४०० ०३२ 
७)निवड नस्ती (कार्या- समन्वय-२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पोर्टल-२०२४/प्र.क्र.५२/ समन्वय-२ 


शासन परिपत्रक क्रमांक:- पोर्टल-२०२४/प्र.क्र.५२/ समन्वय-२ दिनांक:- ३० ऑगस्ट, २०२४.सोबतचे 
विवरण पत्र 
केंद्र शासनाच्या CPGRAMS Version १.० या पोर्टल वरील प्रलंबित तक्रारी विशेष मोहीमेव्दारे निकाली 
काढण्याबाबत... 


Total Pending as on 
Name 
Date 
Agriculture AHD and F Dept. (Main) 196 
Agriculture AHD and F. Dept. (Agriculture) 115 
Agriculture AHD and F. Dept. (Animal Husbandry 34 
Dairy Develop 
Chief Minister Office 31 
Co-operation Dept, Govt. Maharashtra 15 
Co-operative, Textile and Marketing Dept. (Main) 14 
Directorate of Employment & Self Employment 1 
EMPLOYMENT GURANTEE SCHEME 15 
Environment Dept. 57 
Finance Department 5 
Finance Dept. (Accounts and Treasury) 3 
Finance Dept. (Expenditure) a 
Finance Dept. (Main) PBS 
Finance Dept. (Reforms) _—S ae 
Food, Civil Supply and Consumer Protection Dept. 58 
GAD 29 A Maharashtra a 
GAD sec for LokShahi Grievances a 
General Administration Dept. (Information and Public 3 
Relati 
General Administration Dept. (Election Branch) 12 
General Administration Dept. (Information 
Technology) a 
General Administration Dept. (Main) ee: 
General Administration Dept. (O&M) 3 
General Administration Dept. (Protocol) 48 
General Administration Dept. (SEO1, F.F., Ex 70 
Servicemen) 
General Administration Dept. (Services) 2 
General Administration Dept. (Spl. Dev.cell & B.C. 
Cell) 2? 
Higher and Technical Education Dept. 5 
Home Dept. (Main) 4 
Housing Department 11 
Industries, Energy and Labour Dept. (Energy) 13 
Industries, Energy and Labour Dept. (Industries) शिकता ताशा 
Industries, Energy and Labour Dept.(Labour) 3 
Industries, Energy and Labour Dept.(Main) 23 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः पोर्टल-२०२४/प्र.क्र.५२/ समन्वय-२ 


Law and Judiciary Dept. 5 
Marathi Language Dept. 1 
Marketing Dept, Govt. Maharashtra 10 
Medical Education and Drugs Dept. 48 
MHCAYV - Civil Aviation 21 
Minority Development Dept. 12 
Parliamentary Affairs Dept. a 
Persons with Disabilities Welfare Department 30 
Planning Dept. and Development Commissioner 7 
Public Health Department 33 
Public Health Dept. (Main) 18 
Public Works Department a 
Public Works Dept. (Constructions) 3 
Public Works Dept. (Main) 37 
Public Works Dept. (Roads) 14 
Revenue and Forest Dept. (Forests) 83 
Revenue and Forest Dept. (Main) 448 
Revenue and Forest Dept. (OSD Appeal) 4 
Revenue and Forest Dept. (Revenue) 5 
Revenue and Forest Dept.(Rehabilitation) 30 
Rural Development Dept. 2 
Rural Development Dept.(Main) 154 
School Education and Sports Dept. 47 
Skill Development and Enterp. Dept. 5 
Social Justice and Special Assistance Dept. 14 
Soil and Water Conservation Dept. 10 
Textiles Dept, Govt. Maharashtra 110 
Tourism and Cultural Affairs Dept. 196 
Tourism Department 19 
Tribal Development Dept. 13 
Urban Development Dept. (Main) 24 
Urban Development Dept. (UD1) 27 
Urban Development Dept. (UD2) 58 
VINT.OBC.SBC Welfare Dept. 1 ee 
Water Resources Department 1 
Water Resources Dept. (Lakshevi) Fs 
Water Resources Dept. (Main) 1 
Water Supply and Sanitation Dept. 20 
Woman and Child Welfare Dept. 1 
Total 2113 


RAJENDRA 
GOPALKRISHNA GAIKWAD 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


